केंद्र शासन अर्थसहाय्यित निलक्रांती 
योजनेंतर्गत अनुसुचित जमातींसाठी 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लेखाशीर्षास 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. १९६/पदुम १३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३, दि. १६.१०.२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३, दि. १६.१०.२०१८ 
शासन पुरकपत्र - 


राज्यातील WRI, सागरी व निमखारेपाणी क्षेत्रातील उपलब्ध नैसर्गिक साधन संपत्तीचा 
पुर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पध्दतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणीय समतोल राखून 
मत्स्योत्पादनात वाढ करणे हे केंद्र शासनाच्या निलक्रांती धोरणाचे मुळ उदिष्ट आहे. सदर निलक्रांती 
योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०३.०३.२०१७ च्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता 
प्रदान केली असून शासन निर्णय दिनांक ०६.०३.२०१७ अन्वये २१ निलक्रांती अंतर्गत योजना राज्यात 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर शासन निर्णय दि. ०१.०३.२०१८ 
अन्वये आणखी ९ योजना राबविण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

केंद्र शासनाने पत्र दिनांक २८.०९.२०१७ अन्वये निलक्रांती योजनेतंर्गत राबवावयाच्या 
योजनांच्या आकृतीबंधात बदल केला. त्यामुळे केंद्र:ःलाभार्थी याऐवजी केंद्रःराज्यःलाभार्थी असा 
आकृतीबंध सुनिश्चित करण्यात आळा. नियोजन विभागाच्या दि. ०२.०८.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयाप्रमाणे राज्यावर वित्तीय भार पडत असल्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश असल्यामुळे नीलक्रांती अंतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना सदर समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले. सदर समितीच्या 
मान्येतनंतर वाचा १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

उपरोक्त नमूद वाचा येथील शासन निर्णयामधील अनुसुचित जमातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 
योजनांना नविन लेखाशीर्षे उघडण्यासाठी नियोजन, वित्त विभाग, आदिवासी विकास विभाग व 
महालेखाकार कार्यालयाने मान्यता fest आहे. मा. महालेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


लेखाशीर्षांकरिता संकेतांक उपलब्ध करून देण्याची विनंती आदिवासी विकास विभागास केली असता 


सदर विभागाने खालीलप्रमाणे नविन लेखाशीर्षे उपलब्ध करून दिलेली आहेत. 


अ. | योजनेचे नाव केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

क्र. 

| नवीन मत्स्यसंवर्धन | मागणी क्र. टी ०५ , मागणी क्र. टी ०५, 

तळी तयार करणे. | २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१) (ob) नवीन मत्स्यसंवर्धन | (09) (०८) नवीन मत्स्यसंवर्धन 
तळी तयार करणे तळी तयार करणे 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या । (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प | सहकारी We (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा | किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य २४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६५९२) (२४०५ ६६०९) 
Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 2405-Fisheries, 
796, Tribal Area Sub Plan 796, Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 
(01) (07) Construction of new | (01) (08) Construction of new 
fishery ponds fishery ponds 
(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central | Cooperative Society) (State 
Share 36% of Project cost) Share 24 % of Project cost) 
33-Financial Assistance 33-Financial Assistance 
(2405 6592) (2405 6609) 

२ | भारतीय प्रमुख कार्प व | मागणी क्र. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५, 


इतर संवर्धनक्षम 
माऱ्यांच्या 
मत्स्यबीजासाठी 
मत्स्यबीज निर्मिती 


केंद्राची स्थापना करणे 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
योजना 
(०१) (०९) मत्स्यबीज 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
योजना 


(०१) (१०) मत्स्यबीज 


निर्मितीसाठी मत्स्यबीज निर्मिती 


निर्मितीसाठी मत्स्यबीज निर्मिती 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


केद्र स्थापन करणे, 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६१८) 


केद्र स्थापन करणे, 

(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६२७) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(09) Establishment of 
Hatchery for production of fish 
seed. 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost)33 Subsidies 

(2405 6618) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(10) Establishment of 
Hatchery for production of fish 
seed. 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(24056627) 


3 | मत्स्यबीज 
asda 


संवर्धन 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
योजना 

(०१) (११) मत्स्यसंवर्धन तळी तयार 
करणे 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या सहकारी 
संस्था) (प्रकल्प किंमतीच्या प्रमाणात 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६३६) 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
योजना 

(०१) (१२) मत्स्यसंवर्धन तळी तयार 
करणे 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या सहकारी 
संस्था) (प्रकल्प किंमतीच्या प्रमाणात 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६४५) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(11) Fish seed rearing unit 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central 
Share 36 % of Project cost) 33 
Subsidies 

(24056636) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(12) Fish seed rearing unit 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 

33 Subsidies 

(24056645) 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


गोडेपाण्यातील 
मत्स्यसंवर्धनांतर्गत 
निविष्ठाखर्च 
अर्थसहाय्य 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (१३) संवर्धन तळयामध्ये 
मत्स्यबोटुकली व खाद्य टाकणे 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी Ge (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६५४) 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (१४) संवर्धन तळयामध्ये 
मत्स्यबोटुकली व खाद्य टाकणे 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्‍के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६६६३) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(13) Input cost for 
freshwater fish culture 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6654) 


Demand No. T-5 

2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 

Area Sub Plan 

(01)(14) Input cost for 

freshwater fish Culture 
(Beneficiary and Women’s 

Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 

cost) 33 Subsidies 

(2405 6663) 


Wore व खुल्या 
जलक्षेत्रात पिंजरा 
(cage) / बंदीस्त ) 
Pen( उभारणे 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 
(09) (१५) पिंजरा पध्दतीने 
मत्स्यसंवर्धन करणे, 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 


किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६६७२) 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१) (१६ पिंजरा पध्दतीने 
मत्स्यसंवर्धन करणे, 
(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 


किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६६८१) 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 
796, Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 
(01) (15) Installation of 
Cages/Pens in reservoirs and 
other open water bodies 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 
(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 
(2405 6672) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (16) Installation of 
Cages/Pens in reservoirs and 
other open water bodies 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6681) 


६ | मत्स्यसंवर्धन तळयांचे 
नुतनीकरण 


मागणी क्र. टी oy , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 

उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (१७ मत्स्यसंवर्धन तळयांचे 

नुतनीकरण करणे 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 

सहकारी Ge (प्रकल्प 

किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६६९२) 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (१८) मत्स्यसंवर्धन तळयांचे 
नुतनीकरण करणे 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७०७) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(17) Renovation 
existing fish ponds 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6692) 


of 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 


(01)(18) Renovation of 
existing fish ponds 
(Beneficiary and Women’s 


Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6707) 


9 । निमखारे पाण्यातील 
कोळंबी संवर्धनासाठी 
निविष्ठा 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


उपयोजनेतर्गत योजना 

(०१) (१९) निमखारे पाण्यातील 
कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्‍के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७१६) 


उपयोजनेतर्गत योजना 

(०१) (२०) निमखारे पाण्यातील 
कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा 
(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७२५) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 


(01)(19) Brackish Water 
Shrimp Culture Input 
(Beneficiary and Women’s 


Cooperative Society) 

(Central Share 36 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6716) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 


(01)(20) Brackish Water 
Shrimp Culture Input 
(Beneficiary and Women’s 


Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6725) 


८ | निमखारे पाण्यातील 
कोळंबी बीज उत्पादन 
केंद्राची उभारणी 


मागणी क्र. टी ०५ 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (२१) निमखारे पाण्यातील 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (२२) निमखारे पाण्यातील 


कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची 
उभारणी 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६७३४) 


कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची 
उभारणी 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी GM (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६७४३) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 


(01)(15) Brackish Water 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 


(01)(16) Brackish Water 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


Hatchery 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6734) 


Hatchery 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6743) 


९ । नवीन नौका व जाळी | मागणीक्र. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५, 

खरेदी करणे २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजर्नेतर्गत योजना 
(०१) (२३) नवीन बोटी व जाळी | (०१) (२४) नवीन बोटी व जाळी 
खरेदी करणे खरेदी करणे 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या | (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प | सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा | किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) २४ टक्के) 
३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६७५२) | ३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६७६१) 
Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries 2405-Fisheries 
796, Tribal Area Sub Plan 796, Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 
(01)(23) Purchase of new craft | (01)(24) Purchase of new craft 
& gear & gear 
(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) Cooperative Society) 
(Central Share 36% of Project | (State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies cost) 33 Subsidies 
(2405 6752) (2405 6761) 

लघु मत्स्यखाद्य | मागणीक्र. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५, 
बनविण्याच्या २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
कारखान्याची स्थापना । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 


(09) (24) मत्स्यखाचय 


(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 


(०१) (२६) मत्स्यखाद्य 


बनविण्याच्या कारखान्याची 
स्थापना, 


बनविण्याच्या कारखान्याची 
स्थापना, 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्‍के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७७२) 


(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७८१) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(25) Establishment of 
Small feed mill 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6772) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(26) Establishment of 
Small feed mill 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6781) 


| 


fara संवर्धन 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (२७) शिंपले संवर्धन 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्‍के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६७९९) 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (२८) Brad संवर्धन 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६८०५) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 

Area Sub Plan 

(01)(27) Bivalve Culture 
(Beneficiary and Women’s 

Cooperative Society) (Central 

Share 36% of Project cost)) 

33 Subsidies 

(2405 6799) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(28) Bivalve Culture 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 

33 Subsidies 

(2405 6805) 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


१२ | खुल्या समुद्रात पिंजरा | मागणी क्र. टी ०५ , मागणी क्र. टी ०५ , 
पध्दतीने संवर्धन २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (२९) खुल्या समुद्रात पिंजरा । (०१) (३०) खुल्या समुद्रात पिंजरा 
पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणे पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणे 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या | (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प | सहकारी We (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा । किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य २४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६८१४) (२४०५ ६८२३) 

Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries 2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 

(01)(29) Open Sea _ Cage | (01)(30) Open Sea Cage 
culture culture 

(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central | Cooperative Society) (State 
Share 36% of Project cost) Share 24 % of Project cost) 

33 Subsidies (2405 6814) 33 Subsidie (2405 6823) 

१३ | ठितपेटया व बर्फ | मागणीक्र. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५, 


साठवणूक पेटी 
विकत घेण्यास 
अर्थसहाय्य 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (३१ Bravea व बर्फ 
साठवणूक पेटी विकत घेण्यास 
अर्थसहाय्य 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी Ga) (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६८२३२) 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (32) शितपेटया व बर्फ 
साठवणूक पेटी विकत घेण्यास 
अर्थसहाय्य 

(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६८४१) 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(31) Financial Assistance 
for procurement of Insulated 
fish & Ice holding boxes 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central 
Share 36% of Project cost) 

33 Subsidies (2405 6832) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(32) Financial Assistance 
for procurement of Insulated 
fish & Ice holding boxes 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 

33 Subsidies (2405 6841) 


१४ 


पारंपारिक /स्थानिक 
मच्छीमारांना लाकडी 
ऐवजी फायबर नौका 
खरेदीस अर्थसहाय्य 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (३३) पारंपारिक स्थानिक 
मच्छीमारांना Best ऐवजी 
फायबर नौका खरेदीस 
अर्थसहाय्य 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६८५२) 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (३४) पारंपारिक स्थानिक 
मच्छीमारांना ळाकडी ऐवजी 
फायबर नौका खरेदीस 
अर्थसहाय्य 

(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ६८६१) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 
(01)(33)Financial Assistance to 
traditional Artisanal fisherman 
for procurement of FRP boats 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 

(24056852) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01(34) Financial Assistance to 
traditional Artisanal fisherman 
for procurement of FRP boats 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(24056861) 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


१५ 


मासेमारी नंतर 
प्रक्रियेतील पायाभूत 
सुविधांचा विकास बर्फ 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


कारखाने व शीतगृह | (०१ जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१ (३५ मासेमारी नंतर । (०१) (३६ मासेमारी नंतर 
प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा | प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा 
विकास विकास 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या । (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था)(प्रकल्प | सहकारी संस्था)(प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा | किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य | २४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६८७९) (२४०५ ६८८८) 
Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries 2405-Fisheries 
796 Tribal Area Sub Plan 796 Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 
(01)(35) Development of Post | (01)(36) Development of Post 
Harvest infrastructure ice plant | Harvest infrastructure ice plant 
& cold storage & cold storage 
(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) Cooperative Society) 
(Central Share 36% of Project | (State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies cost) 33 Subsidies 
(2405 6879) (2405 6888) 

१६ । कार्यरत बर्फ | मागणी क्र. टी ०५ , मागणी क्र. टी ०५ , 


कारखाना व शीतगृह 
यांचे 

नुतनीकरण is 
आधुनिकीकरण 


२४०६-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 
(09) (३७) बर्फ कारखाने व 
शीतगृह नुतनीकरण 
(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 


किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) 33- अर्थ सहाय्य (२४०५ 
६८९७) 


२४०५६-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१) (३८) बर्फ कारखाने व 
शीतगृह नुतनीकरण 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी Pe) (प्रकल्प 


किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ 
६९०२) 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(37) Renovation of 
existing ice plant cum cold 
storage 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(Central Share 36% of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6897) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries 

796 Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01)(38) Renovation of 
existing ice plant cum cold 
storage 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) 

(State Share 24 % of Project 
cost) 33 Subsidies 

(2405 6903) 


१७ | इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत मागणी sp. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५ , 
कमी टन क्षमता ६ २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, | ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजनेंतर्गत योजना 
(09) (३९) इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत | (०१) (४०) इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत 
कमी ६ टन क्षमता कमी ६ टन क्षमता 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या । (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प | सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा | किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य २४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९१२) (२४०५ ६९२१) 
Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 2405-Fisheries, 
796, Tribal Area Sub Plan 796, Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 
(01) (39) Insulated truck | (01) (40) Insulated — truck 
minimum 6 tonnes capacity | minimum 6 tonnes capacity 
(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central | Cooperative Society) (State 
Share 36 % of Project cost) Share 24 % of Project cost) 
33-Financial Assistance 33-Financial Assistance 
(2405 6912) (2405 6921) 

१८ | ऑटो रिक्षासह | मागणी क्र. टी ०५ , मागणी क्र. टी ०५ , 

शीतपेटी 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


उपयोजनेतर्गत योजना 

(09) (४१ ऑटो रिक्षासह 
श्ीतपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्‍के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९२३२) 


उपयोजनेतर्गत योजना 

(०१) (82) ऑटो रिक्षासह 
शीतपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी GM (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९४१) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (41) Financial assistance 
for purchase of auto rickshaw 
with ice box 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central 
Share 36 % of Project cost) 33- 
Financial Assistance (2405 
6932) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (42) Financial assistance 
for purchase of auto rickshaw 
with ice box 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 33- 
Financial Assistance (2405 
6941) 


१९ 


मोटरसायकलसह 
शितपेटी 


मागणी क्र. टी ०५ , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(09) (४३) मोटरसायकलसह 
शितपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी Ga) (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९५९) 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(09) (8%) मोटरसायकळलसह 
शितपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९६८) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (43) Financial assistance 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (44) Financial assistance 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


for purchase of Motorcycle 
with ice box (Beneficiary and 
Women’s Cooperative Society) 
(Central Share 36 % of Project 
cost) 33-Financial Assistance 
(2405 6959) 


for purchase of Motorcycle 
with ice box (Beneficiary and 
Women’s Cooperative Society) 
(State Share 24 % of Project 
cost) 33-Financial Assistance 
(2405 6968) 


२० | फिरते मत्स्य विक्री | मागणी क्र. टी ०५ , मागणी क्र. टी ०५ , 

केंद्र २४०५-मत्स्यव्यवसाय, २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, । ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र | (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१) (४५) फिरते मत्स्य विक्री | (०१) (४६) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र 
केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी आणि महिलांच्या (लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प | सहकारी We (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा | किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 2 टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९७७) (२४०५ ६९८६) 
Demand No. T-5 Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 2405-Fisheries, 
796, Tribal Area Sub Plan 796, Tribal Area Sub Plan 
(01) - Scheme under Tribal | (01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan Area Sub Plan 
(01) (45) Financial assistance | (01) (46) Financial assistance 
for purchase of Mobile Fish | for purchase of Mobile Fish 
outlet outlet 
(Beneficiary and Women’s | (Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central | Cooperative Society) (State 
Share 36 % of Project cost) Share 24 % of Project cost) 
33-Financial Assistance 33-Financial Assistance 
(2405 6977) (2405 6986) 

२१ | बर्फ कारखाना मागणी क्र. टी ०५, मागणी क्र. टी ०५ , 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (४७ बर्फ कारखाना 
प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 


२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (४८) बर्फ कारखाना 
प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 
(ळाभार्थी आणि महिलांच्या 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ६९९५) 


सहकारी GM (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ७००६) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 

Area Sub Plan 

(01) (47) Financial assistance 

for Ice Plant project 
(Beneficiary and Women’s 

Cooperative Society) (Central 

Share 36 % of Project cost) 
33-Financial Assistance 

(2405 6995) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (48) Financial assistance 
for Ice Plant project 
(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 
33-Financial Assistance 

(2405 7006) 


२२ 


मासळी वाहतुकीसाठी 
वाहन 


मागणी क्र. टी oy , 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (४९) मासळी वाहतुकीसाठी 
वाहन 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी संस्था (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात केंद्र हिस्सा 
३६ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ (9094) 


मागणी क्र. टी ०५, 
२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (५०) मासळी वाहतुकीसाठी 
वाहन 

(लाभार्थी आणि महिलांच्या 
सहकारी GM (प्रकल्प 
किंमतीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
२४ टक्के) ३३- अर्थ सहाय्य 
(२४०५ ७०२४) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (43) Vehicle for Fish 
Transport 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (Central 
Share 36 % of Project cost) 33- 
Financial Assistance 

(2405 7015) 


Demand No. T-5 
2405-Fisheries, 

796, Tribal Area Sub Plan 

(01) - Scheme under Tribal 
Area Sub Plan 

(01) (44) Vehicle for Fish 
Transport 

(Beneficiary and Women’s 
Cooperative Society) (State 
Share 24 % of Project cost) 33- 
Financial Assistance 

(2405 7024) 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि - २०१८/ प्र.क्र. १९६/ पदुम १३ 


सदर शासन पुरकपत्र नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२८/का.१४३१, 
दि. २९.०७.२०१९, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८३/२०१९/व्यय-२, दि. ०८.०३.२०१९ व 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५६/का-६, दि. २३.०९.२०१९ अन्वये प्राप्त 
सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९३०१६३२३८६१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
‘sonal, 


SHASTRI SHRINIVAS ४५८८८ 
2.5.4.20=3daac6215e89f523493e278 1 dea288fb19797b5336d958244 


2dca0d60b1b0a5b, postalCode=410210, st\=MAHARASHTRA, 

serialNumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb0328 
J AG A N N AT H 3b175900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 

Date: 2019.09.30 16:35:12 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री(पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. सर्व सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

१२. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 
१३. अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर,मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १३, पदुम १४, पदुम १६) 

१८.निवडनस्ती 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


